हॅरियेट टबमन 
आणि भयारी रेल्वे 


लेखक: डॅन अँबनेट 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 














हॅरियेट टबमन आणि भुयारी रेल्वे 


प्रमुख पात्रे 

हॅरियेट टबमन (1822-1913) चा जन्म एका ग॒ल्रामाघरी 
झाला. वयाच्या सत्तावीसाव्या वर्षी तिने पल्नायन केले. तिने 
समारे 300 गृलामांना अमेरिकेच्या दक्षिण भागातन उत्तर भागात 
पतल्नायन करण्यास मदत केली. नंतर तिने गृहयद्धात केंद्रीय 
लष्करासाठी काम केले. हॅरियेट टबमनने स्त्रियांच्या तसेच 
गरीबांच्या हक्कांसाठीही लढा दिला 


विल्यम स्टील (1821-1902) याचे आईवडील पूर्वाश्रमीचे गुलाम 
होते. त्याला अरयारी रेल्वेचा जनक म्हणतात. त्याने प्रत्येक 
महिन्यात 60 गुलामांना पलायन करण्यास व मुक्त होण्यास 
मदत केली. यांतील प्रत्येक गृलामाची त्याने काळजीपर्वक नोंद 
ठेवली. त्याच्या नोंदीनसार, त्याने भ॒यारी रेल्वेत्न 649 ग॒लामांना 
पलायन करण्यास मदत केली. 


थॉमस गॅरेट (1789-1871) गुलामगिरी प्रथेचे कडवे विरोधक 
होते. त्यांनी डेलावेर राज्यात भुयारी रेल्वेसाठी काम केले. गॅरेट 
यांनी गुलामांना मुक्त करण्यासाठी अनेकदा टबमनसोबत काम 
केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 2,500 गुलामांना मुक्त 
होण्यात मदत केली. 


हॅरियेट टबमन आणि 


कि 


मय लाल 


अठराव्या आणि एकोणीसाव्या शतकात, अमेरिकेच्या दक्षिण भागात 
गुलामगिरी प्रथा प्रचलित होती. 
०००००००" काका 


.1 


ब का डाळ 











काळे लोक गलाम असत. 
: बडे 
त्यांना आफ्रिकेतून 
पकडून अमेरिकेत आणत 
आणि तिथे त्यांची विक्री 














बहुतांशी गुलाम मोठमोठ्या शेतांवर काम करत. गुलाम 
हे त्यांच्या मालकांची मालमत्ता असत. 


गुलामांची मुले शाळेत 
डी 3->- ह |. जात नसत. फार 
१७) || लहान वयातच त्याना 
कठोर मेहनतीची कामे 
याक करावी लागत. 










ण्या 


शणूकेट रह ही 18220 रासही 1822 ।1 18 
साली, मेरिलॅड राज्यात (3 
१ गलाम म्हणून जन्मली. "1. 
सहा वर्षाची असताना ती > प; 
जा विणकराकडे काम "*' 
करू लागली. र 















:_ लोक अरामिंटाशी फार 
: _ वाईट वागत असत. 


1 
| 
क 
त 
। 
|____ 4. आड... यायाचा का... 


एकदा अरामिंटाला गोवर 














त्यातन बरी 
झाल्यावर ती 
मोलकरीण आणि 
आया म्हणन काम 
करू लागली 








वयाच्या अकराव्या वर्षी, अरामिंटाने आपले नाव 
बदलून हॅरियेट ठेवले. हे तिच्या आईचे नाव /% 


न 








॥ 11.1...) 


ि३)॥॥॥ 
॥॥॥ 





| | 











॥॥७॥. 
1 ॥॥|| 





गी 













॥॥॥॥ 
12 वर्षाची असताना, हॅरियेटने 
एक सपरवायझर एका तरूण 


वि ह त न म्य कि । 
ग॒ततामाला मारझोड करताना 


-- पाहिले. ते पाहून हेरियेट घाबरली वात 





ल्_] |), 





रि 
चड 





त्या गृलामाने कसेतरी स्वत:ला सोडवन घेतले आणि तो पळ्‌ लागला 
सपरवायझरने त्याला एक लोखंडी वजन फेकन मारले. पण चकन ते 
हॅरियेटला लागले. तिला जबरी इजा झाली 








ग 
1. ४४ क | 


11.11) 


टाच ( _22- सट--अ टकल्या. 





नये, त्याच्याशी गैरवर्तन 
करू नये. 


_॥1॥ 1 





त खा 
- विडा 


| टबमनने गुपचुप मेरीलॅड सोडले 

















आम्ही 
कणाला दिसूं नये म्हणून, ती एका गलामगिरी हि. ऱ 

. घोडागाडीत रज खाली लपून  'विरृदध आहोत. ।) 
बसली. र आम्ही तुम्हाला , । 
> मदत करू. | 
ल 
११ र *< 
र म के 
| > 


३ 
शय 
1 वा न 


मदतीसाठी साठीं आभार, 
महोदय 






आहय” __... >. 






जे ८३४” ७ न > कु 
होळ. 
»%० आहे 3 











मसल. ििििििड 





€६२> तम्हाला द द 
फितल्ाडेल्फियाला घेऊन 


जाऊ. तिथे तम्ही एक 
स्वतंत्र व्यक्ती म्हणन राहू 


अखेरीस, हॅरियेट टबमन मक्त झाली. | 
इतर ग॒त्लामांना मक्त करण्यासाठी 
पैशांची गरज होती. त्यासाठी तिने 
कठोर मेहनत केली. 










॥17 ॥-001 | 


॥ 
















॥ यि ऱ्य ठं 


७2. तुम्ही उत्तर भागात 
। जाताना गुलामांना 
स्टेशनवर किवा 


७७ घेऊन जा. 





स्टिलने तिला समजावलं की गुलामांना पळून जायला मदत करणे, हे 

सोपे काम नाही. एक नवा कायदा, “पलायन करणारे गुलाम, 
अधिनियम,” नुसार गुलामांना देशात कुठेही पकडू शकत असत आणि 
त्यांना आपल्या मालकाकडे पुन्हा पाठवता येत असे. 








टबमन घाबरली नाही. तिने भुयारी रेल्वेच्या मार्गाची माहिती 
घेतली. तिने मोन राखण्याची शपथ घेतली. 








। 


सुरक्षित घरांमध्ये | 





शि. बि 
श 


रात्री प्रवास करताना आणि गर्दीपासून दूर असताना गुलाम जास्त सुरक्षित | 
असत. 






























एव्हाना, फिलाडेल्फिया ही 
पळन येणाऱ्या गल्रामांसाठी 
» सरक्षित जागा राहिली 
४८% नव्हती. म्हणन, टबमन 

कॅनडातील सोट कथरीन 
शहरात गेली. तिथे तिला 
कणी पकड शकत नव्हते 
परत दक्षिण भागात पाठव 
शकत नव्हते. 


...भुयारी रेल्वे मार्ग 


4817८: 2060६47 


भयारी रेल्वे बहसंख्य 
गलामांना कॅनेॅडाला 
नेऊ लागली. काही 
गलाम मेक्‍्सिकोला 
गेले 





न्य्यांक ते केनडा या मार्गावर नायगरा 
धबधब्याजवळ गल्लरामांना एक धोकादायक 
पत्र पार करावा लागत असे 


5 


। 


1851 मध्ये हॅरियेट टबमन 
| मेरीलॅडला परतली. 








ज्या गलामांना हॅरियेट टबमन पळवन नेत असे, ते नेहमी भयग्रस्त 
कठीण 


लालन डी 


हॅरियेट टबमन आणि तिच्यासोबत प्रवास करणारे 
रेल्वेमागीत अनेक स्थानकांवर थांबत. यांमध्ये, फिलाडेल्फिया चा यारी 
अल्बानी, रोचेस्टर आणि बफेलो ही काही स्थानके होती 





ह 


हिहिरिअ 










गलाम पळन जात होते, त्यामळे >2-:3४४ - 
>3 स्यांचे ९२ खप _ नाराज “““”€ > >“ 
त्यांचे मालक खूप नाराज झाले. स त्र 
ल 
> >“ 
7011/109 7. 


१.1०” ऱु ग्य ..3. 
णा ४70 ह 
११७ १७७ 2९ ०७१२ ७५६१८” 


र ७॥०/17/-%4 
॥8%७रि १ ७५४८-०१ ४. ७१. ४. ४७ 4 लाट”, 


१ ७. ४४६०४ 
(७८७५-८० 
शत कळे ४८८०७७८०७४ १७४८७८९! १४०५7८६ ८५ प्या ट्र 
त-(*>५ ४ व 
2 ७ १६५७-८० कंक ७१० ४0४1१७ 1. पी रे र 


४७७%>५५॥७२7-४१%४ पक 
४०.१०.०॥॥७४७ 4७७१०००! /*१%७ 1६1 ७. र 


ह कलाळळ/>०1>-0 00-11 "ती ४10 / 2०70 ७: 


७०००७४१७५० १९०१७५ ७०७७ क ४४0४2 हा बर्न्न्ह“ण्ट 
१८. ह शे क्क 


४31७-५५ ॥ ५» ४.८. - 


70) ७१५ | 20% «८०-७५ %४५/४५1%-७ १३% 


ण! 
४७५4. 2 ॥»५७ ॥॥ ७ ४22 )%॥ ७८०५ (१५%! 


न ी 
ी ०५ २ शिळी %-६.-. >. ७18६ %४ 7५.७ 14:22 1| 6.6) 
% ४१७! व्य 
9611 514 ॥ ><. 6096०४४. ॥| ४१,५८७, "२.॥७०/०- 1 >>> 
6१७॥/ 30 (७ ४.८) १८५. 6 ७१० 82% 
*५/७७/१०॥॥५ ८ .॥ द 


कल. 


1 ह 
५७ ७.७”, ७०७. ७७ 


मालकांनी गुलामांना वा त्यांना | 
पळायला मदत करणाऱ्या 
लोकांना पकडून देणाऱ्यांना 

बक्षीस जाहीर केले. र 








0 ाबबबयाळ......... 
ज्य 





त्यांनी टबमनला पकडून देणाऱ्याला हट 
40,000 डॉलरचे बक्षीस जाहीर केले. प पम 


तरीही हॅरियेट टबमनने आपले काम 
सुरूच ठेवले. तिने तर एकदा 
ट्रेनमधूनही प्रवास केला. कणी तिला 
पाहिले असते तर ती नक्कीच पकडली 
गेली असती. 





जॉन ब्राउन हे गुलामगिरी प्रथेचे कट्टर विरोधक होते. ते टबमनला | 
भेटण्यासाठी सेंट केथरीनला गेले. ब्राउन यांना टबमनच्या कामाबद्दल 
अधिक घ्यायचे होते 


चांगली आणि शर 
व्यक्ति आहात 


दु... -*>- 


ु् मेरीलँडच्या गलामांना टबमनने तब्बल 10 वर्षे आपला वेळ 
!: आणि पैसा खर्च केला. तिने एकोणीसवेळा तिथे प्रवास करून तब्बल 300 





“--_२-_-----___ 





९४०४७७ ययक्रक...................52........ "पा 


गहयुद्धादरम्यान हॅरियेट टबमनने य॒द्धानंतर, टबमनने स्त्रियांच्या 
: देशांच्या लष्करासाठी काम केले | हक्कांसाठी काम केले. ती एक 
तिने मक्त केतरेतरे अनेक गलामही लोकप्रिय वक्ता होती 
लष्करात भर्ती झाले 


॥//(////॥ 
ळते 


1913 साली वयाच्या 91 व्या वर्षी 
मत्य होईपर्यंत, हॅरियेट टबमन विविध 
लोकांच्या हक्कांसाठी लढा देत राहिली 





कालक्रम 


1822 अरामिंटा रॉसचा जन्म मेरीलॅडच्या डोर्चेस्टर प्रांतात 
गुलामाच्या घरी झाला. 

1828 अरामिंटा एका विणकराकडे काम करू लागली. 

1832 अरामिंटालरा गोवर झाला. बरी झाल्यावर ती मोलकरीण 
आणि आया म्हणून काम करू लागली. 

1833 अरामिंटाने आपले नाव बदलून हॅरियेट ठेवले. हॅरियेटला 
एका सुपरवायझरमुळे इजा झाली. 

1844 हॅरियेटने मुक्त असलेल्या जॉन टबमनशी लग्न केले. 
1849 हॅरियेट टबमनचे मातरक एडवर्ड ब्रोडेसचे निधन झाले. 
टबमन मुक्त होण्यासाठी पळून फिलाडेल्फियाला गेली. 

तिथे ती गुलामगिरी प्रथेविरुद्ध असलेल्या विल्यम स्टीलला 
भेटली. 

1850 टबमन भुयारी रेल्वेची एक कंडक्टर बनली. 

तिने आपली पुतणी आणि तिच्या दोन मुलांना स्वतंत्र केले. 
1851 हॅरियेट टबमन, जॉन टबमनला उत्तर भागात नेण्यासाठी 
डोर्चेस्टर प्रांतात परतली. जॉनने पुनर्विवाह केल्यामुळे तो 
हॅरियेटसोबत गेला नाही. 

1852-1860 टबमनने भुयारी रेल्वेचे काम सुरू ठेवले. 

1861 मध्ये टबमनने गृहयुद्धादरम्यान देशाच्या लष्करासाठी 
काम केले. 

1913 हॅरियेट टबमनचे वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन झाले. 


